सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंती दिनानिमित्त 
त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार/फुले अर्पण 
करण्याचा कार्यक्रम.. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: जपुती- २०२२/प्र.क्र.२४३/कार्या.२९, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: 02 जानेवारी, २०२३. 


सन 2023 मध्ये राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्‍ती यांची जयंती व राष्ट्रीय दिनांचे कार्यक्रम आयोजित करण्याचे 
प्रस्तावित आहे. त्यानुषंगाने सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंती दिनानिमित्त त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार/फुले अर्पण 
करण्याचा कार्यक्रम मंगळवार दिनांक ०३ जानेवारी,२०२३ रोजी मंत्रालयात व सर्व शासकीय / निमशासकीय 
कार्यालयात साजरा करण्यात यावा. 


३. विभागीय आयुक्त / जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या विभागातील / जिल्हयातील सर्व शासकीय / 
निमशासकीय कार्यालयात सदर कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबत आवरऱ्यक त्या सूचना निर्गमित करुन त्यांच्या 
अंमलबजावणीबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०१०२१५१८५८८६०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, JANA JIVA 
VALVI a 
(ज. जि. वळवी) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
3. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, Fass, Aas. 
४. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अ.मु.स.(प्र.सु.,र.व का.),सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
७. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८. सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
९. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने 
qo. सह सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग (प्रशा-४, यांना माहिती व आवश्‍यक त्या कार्यवाहीकरीता. 
११. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ( प्रसिध्दी देण्यासाठी ) 
१२. सर्व विभागीय आयुक्त. 
१३. सर्व जिल्हाधिकारी. 
१४. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
१५. आयुक्त, सर्व महानगरपालिका 
१६. निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली 
१७. निवड नस्ती (कार्यासन-२९). 


es 


